RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक २८ ( ३ ) ] 


शुक्रवार , फेब्रुवारी २२ , २०१९ / फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १२,किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ६५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९ ७५ . 

क्रमांक व्यकर-१२१८ / प्र.क्र .५२/ कराधान -३. - महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर 
अधिनियम , १ ९ ७५ ( १९ ७५ चा महा . १६), च्या कलम च्या पोट - कलम (३) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाखाली नांव नोंदणी धारकांसाठी आगाऊ कर भरणा वैकल्पिक योजनेची खालील 
प्रमाणे तरतूद करीत आहे , म्हणजेच : 

१. संक्षिप्त नाव व प्रारभ.–( एक) या योजनेस एकदाच कर भरणा योजना, २०१ ९ असे संबोधण्यात येईल . 


( दोन) ती दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून अंमलात आली आहे, असे समजण्यात येईल . 
२. व्याख्या. या योजनेत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( अ) " अधिनियम याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , 
१ ९ ७५ ( १ ९ ७५ चा महा . १६), असा आहे ; 


॥ 


( 9 ) 


भाग चार - ब - ६५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २२, २०१ ९/ फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


( ब) "योजना " याचा अर्थ , एकदाच कर भरणा योजना असा आहे . 


३. योजने अन्वये लाभ घेण्यासाठी खालील अटी व शर्ती असतील : 


-- 


( एक ) व्यक्ती उक्त अधिनियमाखाली नांव नोंदीत असली पाहिजे . 


( दोन) व्यक्ती त्याच्या नांव नोंदणी नंतर कधीही www.mahagst.gov.in या विभागाच्या संकेत स्थळावरून 
योजनेचा विकल्प स्वीकारू शकेल. 


( तीन) अशा नांव नोंदित व्यक्तीने योजनेचा विकल्प स्वीकारल्यास, योजनेचा कालावधी तसेच त्याला लागू 
असलेल्या कराचा दर निवडावा आणि या अधिसूचनेला जोडलेल्या तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे आवश्यक कराच्या रकमेचा 
भरणा करावा. 


( चार) नांव नोंदित व्यक्तीने निवडलेल्या कालावधीपुरतीच योजना मर्यादित असेल. अशी व्यक्ती योजनेखालील 
आधीचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा योजना स्वीकारू शकते . तथापि, एका वेळी कमीत कमी तीन वर्षे ते जास्तीत 
जास्त पस्तीस वर्षापर्यंतच लाभ घेता येईल. 


( पाच) तक्त्यानुसार देय कराचा भरणा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करावा. 


( सहा) उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ च्या पोट- कलम ( ३) च्या खंड ( अ) मध्ये दिनांक १ एप्रिल २०१८ रोजी 
झालेल्या बदलापूर्वी असणाऱ्या तरतुदीखाली ज्या नांव नोंदित व्यक्तीने तिची एकूण सलग पाच वर्षाची कर देयता 
एकरकमी आगाऊ भरणा करून चुकती केली असेल , अशी व्यक्तीदेखील असा पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर 
योजना स्वीकारू शकेल . 


( सात ) ज्या नांव नोंदित व्यक्तीने सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठीच्या व्यवसाय कराचा भरणा आधीच केलेला 
आहे किंवा १ एप्रिल २०१८ पासून सुरू होणाऱ्या कालावधीसाठी १ एप्रिल २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर कोणत्याही 
एकरकमी रकमेचा भरणा केलेला आहे, अशी व्यक्तीदेखील त्यास ज्या कालावधीसाठी योजना स्वीकारली आहे त्या 
कालावधीसाठीच्या 

तक्त्यानुसार 

येणारी उर्वरित रक्कम भरून ह्या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल . 


( आठ ) ज्या नांव नोंदित व्यक्तीने , योजनेखालील लाभ घेतला असेल आणि व्यवसाय कराची देयता ठराविक 
कालावधीसाठी चुकती केलेली असेल , ती योजनेच्या कालावधीत कोणत्याही नोकरीमध्ये दाखल झाल्यास, अशी व्यक्ती 
या अधिसूचनेस जोडलेल्या नमुना अ मधील एकदाच व्यवसाय कर भरणा प्रमाणपत्र तिच्या नियोक्त्यास देईल. अशा 
प्रकरणांमध्ये अशा व्यक्तीची व्यवसायकर देयता योजनेखालील भरलेल्या रक्कमेपर्यंतच मर्यादित असेल आणि 
नियोक्ता उक्त व्यक्तीच्या व्यवसाय कर वजातीस तिचा योजनेखालील कालावधी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पात्र असणार 
नाही . 


( नऊ ) जर नांव नोंदित व्यक्तीने योजनेखाली व्यवसाय कराचा भरणा काही ठराविक कालावधीसाठी केला आणि 
त्यानंतर तो योजना स्वीकारतेवेळी लागू असलेल्या कराच्या दरापेक्षा जास्त कराचा दर असणाऱ्या इतर 
कोणत्याही नोंदीमध्ये समाविष्ट झाला तर , अशा अनुसूची एक खालील नोंदीच्या बदलामुळे त्याची कर देयता 
बदलणार नाही. 


. 


( दहा) योजनेखाली एकदा रक्कम भरली, तर कोणत्याही परिस्थितीत उक्त भरलेल्या रकमेचा परतावा दिला 
जाणार नाही . 


( अकरा ) व्यक्तीने योजनेचा लाभ हा कोणतीही महत्त्वाची माहिती दडवून ठेऊन किंवा कोणतीही चुकीची किंवा 
खोटी माहिती सादर करून घेतला आहे किंवा महत्त्वाचे तथ्य दडविले आहे किंवा कोणताही तपशील लपविलेला आहे 
असे आढळल्यास योजनेखाली दिलेला लाभ परत घेतला जाईल. अशी व्यक्ती अधिनियमाच्या अनुसूची एक मध्ये 
विहित केलेल्या दराने कराची रक्कम भरण्यास पात्र राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी २२, २०१ ९/ फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


mo 


तक्ता 


एक . 


कराचा दर 
रु . २५०० / 
प्रतिवर्षी 


जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम 


अनुसुची | एप्रिल 


जुलै 


ऑगस्ट | सप्टेंबर 

सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 


वर्षे 


ते जून 


एक 
नुसार 
देय 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५) 


(६) । (७) 


( ८ ) 


( ९) 


( १० ) 


( ११ ) 


(१२ ) 


३ 


७५०० 


६८३ ९ 


६ ९ ०७ 


६ ९ ७६ 


७०४४ 


७११२ 


७१८१ 


७२४ ९ 


७३१८ 


७३८६ 


७४५४ 


४ 


१०००० 


८७१७ 


८८०४ 


८८ ९ १ 


८ ९ ७ ९ 


९ ०६६ 


९ १५३ 


९ २४० 


९ ३२७ 


९ ४१५ 


९ ५०२ 


५ 


१२५०० 


१०४२५ 


१०५२ ९ 


१०६३३ 


१०७३७ 


१०८४२ 


१० ९ ४६ 


११०५० 


१११५४ 


११२५ ९ 


११३६३ 


६ 


१५००० 


११ ९ ७७ 


१२० ९ ७ 


१२२१७ 


१२३३६ 


१२४५६ 


१२५७६ 


१२६ ९ ६ 


१२८१५ 


१२ ९ ३५ 


१३०५५ 


७ 


१७५०० 


१३३८८ १३५२२ 


१३६५६ 


१३७ ९ ० 


१३ ९ २४ 


१४०५८ 


१४१ ९ १ 


१४३२५ 


१४४५ ९ 


१४५ ९ ३ 


८ 


२०००० 


१४६७१ 


१४८१८ 


१४ ९ ६४ 


१५१११ 


१५२५८ 


१५४०५ 


१५५५१ 


१५६ ९ ८ 


१५८४५ 


१५९९ १ 


९ 


२२५०० 


१५८३७ 


१५९९ ६ 


१६१५४ 


१६३१२ 


१६४७१ 


१६६२ ९ 


१६७८८ 


१६ ९ ४६ 


१७१०४ 


१७२६३ 


१० 


२५००० 


१६८ ९ ८ 


१७०६७ 


१७२३६ 


१७४०४ 


१७५७३ 


१७७४२ 


१७ ९ ११ 


१८०८० 


१८२४ ९ 


१८४१८ 


११ 


२७५०० 


१७८६१ 


१८०४० 


१८२१ ९ 


१८३ ९ ७ 


१८५७६ 


१८७५४ 


१८ ९ ३३ 


१ ९ ११२ 


११ 


१ ९ २ ९ ० 


१ ९ ४६ ९ 


१२ 


३०००० 


१८७३८ 


१८ ९ २५ 


१ ९ ११२ 


१ ९ ३०० 


१ ९ ४८७ 


१ ९ ६७५ 


१ ९ ८६२ 


२००४ ९ 


२०२३७ 


२०४२४ 


१३ 


३२५०० 


१ ९ ५३४ 


१ ९ ७३० 


१ ९९ २५ 


२०१२० 


२०३१६ 


२०५११ 


२०७०६ 


२० ९ ०२ 


२१० ९ ७ 


२१२ ९ २ 


१४ 


३५००० 


२०२५८ 


२०४६१ 


२०६६४ 


२०८६६ 


२१०६ ९ 


२१२७१ 


२१४७४ 


२१६७६ 


२१८७ ९ 


२२०८२ 


१५ 


३७५०० 


२० ९ १७ 


२११२६ 


२१३३५ 


२१५४४ 


२१७५३ 


२१ ९ ६३ 


२२१७२ 


२२३८१ 


२२५ ९ ० 


२२७ ९९ 


१६ 


४०००० 


२१५१५ 


२१७३० 


२१ ९ ४६ 


२२१६१ 


२२३७६ 


२२५ ९ १ 


२२८०६ 


२३०२१ 


२३२३६ 


२३४५२ 


१७ 


४२५०० 


२२०५ ९ 


२२२८० 


२२५०० 


२२७२१ 


२२ ९ ४२ 


२३१६२ 


२३३८३ 


२३६०३ 


२३८२४ 


२४०४५ 


१८ 


४५००० 


२२५५४ 


२२७७ ९ 


२३००५ 


२३२३० 


२३४५६ 


२३६८२ 


२३ ९ ०७ 


२४१३३ 


२४३५८ 


२४५८४ 


१ ९ 


४७५०० 


२३००४ 


२३२३४ 


२३४६४ 


२३६ ९ ४ 


२३ ९ २४ 


२४१५४ 


२४३८४ 


२४६१४ 


२४८४४ 


२५०७४ 


२० 


५०००० 


२३४१२ 


२३६४६ 


२३८८१ 


२४११५ 


२४३४ ९ 


२४५८३ 


२४८१७ 


२५०५१ 


२५२८५ 


२५५१९ 


२१ 


५२५०० 


२३७८४ 


२४०२२ 


२४२६० 


२४४ ९ ७ 


२४७३५ 


२४ ९ ७३ 


२५२११ 


२५४४ ९ 


२५६८७ 


२५ ९ २४ 


२२ 


५५००० 


२४१२२ 


२४३६३ 


२४६०४ 


२४८४५ 


२५०८७ 


२५३२८ 


२५५६ ९ 


२५८१० 


२६०५१ 


२६२ ९ ३ 


२३ 


५७५०० 


२४४२ ९ 


२४६७३ 


२४ ९ १७ 


२५१६२ 


२५४०६ 


२५६५० 


२५८ ९ ५ 


२६१३ ९ 


२६३८३ 


२६६२७ 


२४ 


६०००० 


२४७०८ 


२४ ९ ५५ 


२५२०२ 


२५४४ ९ 


२५६ ९ ६ 


२५ ९ ४३ 


२६१ ९ १ 


२६४३८ 


२६६८५ 


२६ ९ ३२ 


२५ 


६२५०० 


२४ ९ ६२ 


२५२११ 


२५४६१ 


२५७११ | २५ ९ ६० 


२६२१० 


२६४६० 


२६७० ९ 


२६ ९ ५ ९ 


२७२०८ 


२६ । ६५००० 


२५१ ९ ३ 


२५४४५ 


२५६ ९ ६ 


२५ ९ ४८ 


२६२०० 


२६४५२ 


२६७०४ 


२६ ९ ५६ 


२७२०८ 


२७४६० 


२७ 


६७५०० 


२५४०२ 


२५६५६ 


२५ ९ १० 


२६१६४ 


२६४१८ 


२६६७२ 


२६ ९ २७ 


२७१८१ 


२७४३५ 


२७६८ ९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २२ , २०१९ / फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


. 


२८ 


७०००० 


२५५ ९ ३ 


२५८४९ 


२६१०५ 


२६३६१ 


२६६१७ 


२६८७३ 


२७१२९ 


२७३८५ 


२७६४० 


२७८ ९ ६ 


२ ९ 


७२५०० 


२५७६६ 


२६०२४ 


२६२८२ 


२६५३ ९ 


२६७ ९ ७ 


२७०५५ 


२७३१२ 


२७५७० 


२७८२८ 


२८०८५ 


३० 


७५००० 


२५ ९ २४ 


२६१८३ 


२६४४२ 


२६७०२ 


२६ ९ ६१ 


२७२२० 


२७४७ ९ 


२७७३ ९ 


२७९९ ८ 


२८२५७ 


३१ 


७७५०० 


२६०६७ 


२६३२८ 


२६५८ ९ 


२६८४ ९ 


२७११० 


२७३७१ 


२७६३१ 


२७८ ९ २ 


२८१५३ 


२८४१३ 


३२ 


८०००० 


२६१ ९ ८ 


२६४६० 


२६७२१ 


२६ ९ ८३ 


२७२४५ 


२७५०७ 


२७७६ ९ 


२८०३१ 


२८२९ ३ 


२८५५५ 


३३ 


८२५०० 


२६३१६ 


२६५७ ९ 


२६८४२ 


२७१०५ 


२७३६ ९ 


२७६३२ 


२७८ ९ ५ 


२८१५८ 


२८४२१ 


२८६८४ 


३४ 


८५००० 


२६४२४ 


२६६८८ 


२६ ९ ५२ 


२७२१६ 


२७४८१ 


२७७४५ 


२८०० ९ 


२८२७३ 


२८५३७ 


२८८०२ 


३५ 


८७५०० 


२६५२२ 


२६७८७ 


२७०५२ 


२७३१७ 


२७५८२ 


२७८४८ 


२८११३ 


२८३७८ 


२८६४३ 


२८ ९ ०८ 


दोन . 


कराचा दर 
रु.२०००/ जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम 
प्रतिवर्षी 

अनुसुची एप्रिल जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 
वर्षे एक नुसार | ते जून 

देय 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६) ( ७ ) ( ८ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११) ( १२ ) 


३ 


६००० 


५४७१ 


५५२६ 


५५८० 


५६३५ 


५६ ९ ० 


५७४५ 


५७ ९९ 


५८५४ 


५ ९ ० ९ । ५ ९ ६३ 


४ 


८००० 


६ ९ ७४ 


७०४३ 


७११३ 


७१८३ 


७२५३ 


७३२२ 


७३ ९ २ 


७४६२ 


७५३२ । ७६०१ 


५ 


१०००० 


८३४० 


८४२३ 


८५०७ 


८५ ९ ० 


८६७३ 


८७५७ 


८८४० 


८ ९ २४ 


९ ००७ ९ ० ९ ० 


तीन. 


जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम 


कराचा दर 
रु . १५००/ 
प्रतिवर्षी 

अनुसुची 
वर्षे | एक नुसार 

देय 


एप्रिल | जुलै | ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर | नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 
ते जून 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


(५) र 


( ८ ) 


( ९ ) 


( १० ) 


( ११ ) 


( १२ ) 


३ 


४५०० 


४१०३ 


४१४४ 


४१८५ 


४२२६ 


४२६७ 


४३०८ 


४३४ ९ 


४३ ९ ० 


४४३१ 


४४७२ 


४ 


६००० 


५२३० 


५२८२ 


५३३५ 


५३८७ 


५४३ ९ 


५४ ९ २ 


५५४४ 


५५ ९ ६ 


५६४८ 


५७०१ 


५ 


७५०० 


६२५५ 


६३१८ 


६३८० 


६४४३ 


६५०५ 


६५६८ 


६६३० 


६६ ९ ३ 


६७५५ । ६८१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी २२ , २०१९ / फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


५ 


चार . 


कराचा दर 
रु . १०००/ जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम 
प्रतिवर्षी 
अनुसुची | एप्रिल जुलै ऑगस्ट | सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर | डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 

एक 
वर्षे 

नुसार 

देय 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) 

( ८ ) ( ९ ) ( १० ) ( ११) ( १२ ) 
३ ३००० २७३६ २७६३ २७९ १ २८१८ २८४५ २८७३ २ ९ ०० २ ९ २८ २ ९ ५५ २ ९ ८२ 


ते जून 


४ 


४००० 


३४८७ 


३५२२ 


३५५७ 


३५ ९ २ 


३६२६ 


३६६१ 


३६ ९ ६ 


३७३१ 


३७६६ 


३८०१ 


५ 


५००० 


४१७० 


४२१२ 


४२५३ 


४२ ९ ५ 


४३३७ 


४३७ ९ 


४४२० 


४४६२ 


४५०४ 


४५४५ 


पाच. 


कराचा दर 
रु . ७५०/ - प्रतिवर्षी 


जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम 


एप्रिल 


जुलै 


ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 


ते जून 


वर्षे 


अनुसुची 

एक 
नुसार 
देय 
( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ९ ) 


( १० ) 


( ११ ) 


( १२ ) 


( १ ) 
३ 


२२५० 


२०५२ 


२०७३ 


२० ९ ३ 


२११४ 


२१३४ 


२१५५ 


२१७५ 


२१ ९ ६ 


२२१६ 


२२३७ 


४ 


३००० 


२६१५ 


२६४१ 


२६६७ 


२६ ९ ३ 


२७२० 


२७४६ 


२७७२ 


२७ ९ ८ 


२८२४ 


२८५० 


५ 


३७५० 


३१२७ 


३१५८ 


३१९ ० 


३२२१ 


३२५२ 


३२८३ 


३३१५ 


३३४६ 


३३७७ 


३४०८ 


सहा. 


कराचा दर 
रु . ५००/ जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम 
प्रतिवर्षी 
अनुसुची | एप्रिल | जुलै ऑगस्ट | सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर | डिसेंबर | जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 

एक ते 
वर्षे 
नुसार 

जून 
देय 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४) ( ५ ) ( ६ ) ( ७) 

( ८ ) 

( ९ ) ( १०) ( ११ ) ( १२) 


३ 


१५०० 


१३६८ 


१३८२ 


१३ ९ ५ 


१४० ९ 


१४२३ 


१४३६ 


१४५० 


१४६४ 


१४७७ 


१४ ९ १ 


४ 


२००० 


१७४३ 


१७६० 


१७७८ 


१७ ९ ५ 


१८१३ 


१८३० 


१८४८ 


१८६५ 


१८८२ 


१ ९ ०० 


५ 


२५०० 


२०८५ 


२१०६ 


२१२७ 


२१४८ 


२१६८ 


२१८ ९ 


२२१० 


२२३१ 


२२५२ 


२२७३ 


भाग चार - ब६५--२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २२, २०१ ९/ फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


बारकोड 


नमुना अ 


एकदाच व्यवसायकर भरणा प्रमाणपत्र 


, 


[ महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ च्या कलम ८ च्या 

पोट - कलम ( ३) खालील ] 


कर भरणा प्रमाणपत्र क्र . 


असे प्रमाणित करण्यात येते की , 

हे महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या 
यांवरील कर अधिनियम , १९ ७५ अन्वये नांव नोंदित व्यक्ती असून त्याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 


( १) नांव नोंदणी क्रमांक 


( २) पॅन ( PAN ) 


( ३) नांव पॅनप्रमाणे 


( ४ ) व्यापार नाव 


(५) अनुसूची नोंद 
( ६) पत्ता 


पासून 


पर्यंत 


( ७) ओटीपीटी योजनेखालील 

समाविष्ट कालावधी. 


हे प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या व्यक्तीने कालावधी 

पासून पर्यंत त्याची कर देयता चुकती केलेली 
आहे . हा कालावधी पूर्ण झाल्यावर जर लागू असल्यास , महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या 
यांवरील कर अधिनियम , १९ ७५ च्या तरतुदीनुसार ती कर देयतेस पात्र होईल . 


ठिकाण : 


डिजिटल स्वाक्षरी : 


दिनांक : 


पदनाम : 


( टीप:- हे प्रमाणपत्र ज्या नांव नोंदित व्यक्तीचा तपशील या प्रमाणपत्रात नमूद केलेला आहे त्याने ओटीपीटी योजनेखाली केलेला भरणा आणि वर 

नमूद केलेल्या कालावधीसाठीच फक्त महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९ ७५ खाली 
ग्राह्य आहे . विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या इतर कोणत्याही कायद्याखालील किंवा इतर कोणत्याही कालावधीसाठीची कर देयता या 
प्रमाणपत्रात समाविष्ट नाही. या प्रमाणपत्राची सत्यता www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळावर पडताळून पहावी.)" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . वि . दिपटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २२ , २०१९ / फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 22nd February 2019 


NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS , TRADES , CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT , 1975 . 


No. PFT.1218 / C.R.52 /Taxation - 3. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of 
section 8 of the Maharashtra State Tax on Professions , Trades, Callings and Employments Act , 1975 
(Mah . XVI of 1975 ), the Government of Maharashtra , hereby makes the following scheme to provide 
an optional scheme for the payment of tax , in advance , for an enrolled person , under the said Act, as 
follows, namely S 

1. Short title and Commencement :-(i) This Scheme shall be called the One Time Payment of 
Tax Scheme, 2019 . 

(ii) It shall be deemed to have come into force on the 1st April 2018 . 
2. Definitions: - In this Scheme unless the context otherwise requires , - 

(a ) “Act" means the Maharashtra State Tax on Professions, Trades , Callings and 
Employments Act, 1975 (Mah . XVI of 1975 ); 

(b ) " Scheme" means the One Time Payment of Tax Scheme. 
3. To avail the benefit under the Scheme, the conditions and restrictions are as follows : 

(i) The person must be enrolled under the said Act. 

( ii) The enrolled person may opt the Scheme on the department s website www.mahagst.gov.in 
at any time after his enrollment. 

(iii) Such enrolled person opting for the Scheme shall select the period for the Scheme as well 
as tax rate applicable to him and shall pay requisite amount as provided in the TABLE annexed to 
this Scheme . 

( iv ) The Scheme shall be restricted to the period selected by an enrolled person . Such person 
may opt for the Scheme again after earlier period under the scheme is over. However the benefit 
can be availed at a time for a minimum period of three years upto a maximum period of thirty five 
years . 

(v) The amount payable as per the TABLE shall be paid electronically . 

(vi) The enrolled person who has discharged his liability for payment of tax for a total 
continuous period of five years by making payment in advance of a lump - sum amount under 
provision of clause (a ) of sub - section ( 3) of section 8 of the Act, prior to 1st April 2018 ,may also opt 
for the Scheme after completion of such period of five years . 

(vii) The enrolled person who has already paid Profession Tax for the year 2018-2019 or has 
paid any lump - sum amount on or after 1st April 2018 for the periods starting from 1st April 2018 , 
can also avail the benefit of Scheme by paying the balance amount payable for the period opted 
under the scheme as per the TABLE . 

(viii) If the enrolled person , who has availed the benefit of Scheme and has discharged his 
liability of Profession tax for a particular period , joins any employment during the period covered 
under the Scheme then , such person shall furnish to the employer ‘One Time Profession Tax 
Payment Certificate in Form A appended to this Scheme. In such case his liability to pay profession 
tax shall be restricted to the amount paid under the Scheme and the employer shall not be liable to 
deduct Profession Tax of the said person until completion of his period under Scheme. 


भाग चार - ब ६५-२अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २२ , २०१९ / फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


( ix ) If the enrolled person has paid the Profession tax under the Scheme for a particular period 
and subsequently he is covered by any other entry having higher rate of tax than the rate applicable 
at the time of opting the scheme then , his liability to pay tax shall not be varied due to such change 
in the entry under Schedule I. 

(x ) Once the amount is paid under the Scheme, no refund of the amount paid shall be granted 
under any circumstances . 

(xi) If it appears that, the person has availed the benefit of the Scheme by suppressing any 
material information or particulars or by furnishing any incorrect or false information or, if any 
suppression of material facts , concealment of any particulars is found then the benefits availed 
under the Scheme shallbe withdrawn . Such person shallbe liable to pay tax at the rate specified 
in Schedule 1 of the Act . 


TABLE 


1. 


Rate of tax 
per year of 
Rs. 2500 / 


Amount payable under OTPT if payment is made in the months 


Numberof 

years 


Payableas 

per ScheduleI 


Aprilto June 


July 


August 


September 


October 


November 


December 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) (11 ) 


( 12 ) 


3 


7500 


6839 


6907 


6976 


7044 


7112 


7181 


7249 


7318 


7386 


7454 


4 


10000 


8717 


8804 


8891 


8979 


9066 


9153 


9240 


9327 


9415 


9502 


5 


12500 


10425 


10529 


10633 


10737 


10842 


10946 


11050 


11154 


11259 


11363 


6 


15000 


11977 


12097 


12217 


12336 


12456 


12576 


12696 


12815 


12935 


13055 


7 


17500 


13388 


13522 


13656 


13790 


13924 


14058 


14191 


14325 


14459 


14593 


8 


20000 


14671 


14818 


14964 


15111 


15258 


15405 


15551 


15698 


15845 


15991 


9 


22500 


15837 


15996 


16154 


16312 


16471 


16629 


16788 


16946 


17104 


17263 


10 


25000 


16898 


17067 


17236 


17404 


17573 


17742 


17911 


18080 


18249 


18418 


11 


27500 


17861 


18040 


18219 


18397 


18576 


18754 


18933 


19112 


19290 


19469 


12 


30000 


18738 


18925 


19112 


19300 


19487 


19675 


19862 


20049 


20237 


20424 


13 


32500 


19534 


19730 


19925 


20120 


20316 


20511 


20706 


20902 


21097 


21292 


14 


35000 


20258 


20461 


20664 


20866 


21069 


21271 


21474 


21676 


21879 


22082 


15 


37500 


20917 


21126 


21335 


21544 


21753 


21963 


22172 


22381 


22590 


22799 


16 


40000 


21515 


21730 


21946 


22161 


22376 


22591 


22806 


23021 


23236 


23452 


17 


42500 


22059 


22280 


22500 


22721 


22942 


23162 


23383 


23603 


23824 


24045 


18 


45000 


22554 


22779 


23005 


23230 


23456 


23682 


23907 


24133 


24358 


24584 


19 


47500 


23004 


23234 


23464 


23694 


23924 


24154 


24384 


24614 


24844 


25074 


20 


50000 


23412 


23646 


23881 


24115 


24349 


24583 


24817 


25051 


25285 


25519 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब, फेब्रुवारी २२ , २०१९ / फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


a 


3 


21 


52500 


23784 


24022 


24260 


24497 


24735 


24973 


32 


25211 


25449 


25687 


25924 


22 


55000 


24122 


24363 


24604 


24845 


25087 


25328 


25569 


25810 


26051 


26293 


23 


57500 


24429 


24673 


24917 


25162 


25406 


25650 


25895 


26139 


26383 


26627 


24 


60000 


24708 


24955 


25202 


25449 


25696 


25943 


26191 


26438 


26685 


26932 


25 


62500 


24962 


25211 


25461 


25711 


25960 


26210 


26460 


26709 


26959 


27208 


26 


65000 


25193 


25445 


25696 


25948 


26200 


26452 


26704 


26956 


27208 


27460 


27 


67500 


25402 


25656 


25910 


26164 


26418 


26672 


26927 


27181 


27435 


27689 


28 


70000 


25593 


25849 


26105 


26361 


26617 


26873 


27129 


27385 


27640 


27896 


29 


72500 


25766 


26024 


26282 


26539 


26797 


27055 


27312 


27570 


27828 


28085 


30 


75000 


25924 


26183 


2 


26442 


26702 


26961 


27220 


27479 


27739 


27998 


28257 


31 


77500 


26067 


26328 


26589 


26849 


27110 


27371 


27631 


27892 


28153 


28413 


32 


80000 


26198 


26460 


26721 


26983 


27245 


27507 


27769 


28031 


28293 


28555 


33 


82500 


26316 


26579 


26842 


27105 


27369 


27632 


27895 


28158 


28421 


28684 


34 


85000 


26424 


26688 


26952 


27216 


6227481 27745 


28009 


28273 


28537 


28802 


35 


87500 


26522 


26787 


27052 


27317 


27582 


27848 


28113 


28378 


28643 


28908 


II. 


Rate of tax per year 

of Rs. 2000 / 


Amount payable under OTPT if payment is made in the months 


Numberof 


years 


Payableas 

per ScheduleI 


Aprilto 
June 


July 


August 


6|September 


October 


November 


December 


January 


EFebruary 


March 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11) 


( 12 ) 


3 


6000 


5471 


5526 


5580 


5635 


5690 


5745 


5799 


5854 


5909 


5963 


4 . 


8000 


6974 


7043 


7113 


7183 


7253 


7322 


7392 


7462 


7532 


7601 


5 


10000 


8340 


8423 


8507 


8590 


8673 


8757 


8840 


8924 


9007 


9090 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २२, २०१ ९/ फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


III. 


Rate of tax per year of 

Rs. 1500 / 


Amount payable under OTPT if payment is made in the months 


Payableas 

per ScheduleI 


Aprilto 

June 


July 


August 


September 


October 


yearsweNumberof 


November 


December 


January 


February 


March 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


(9 ) 


( 10 ) (11) (12 ) 


4500 


4103 


4144 4185 4226 4267 4308 4349 4390 4431 4472 


4 


6000 


5230 


5282 5335 5387 5439 5492 5544 5596 5648 5701 


5 


7500 


6255 


6318 6380 6443 6505 6568 6630 6693 6755 6818 


IV . 


Rate of tax 
per year of 
Rs. 1000 / 


Amount payable under OTPT if payment is made in the months 


Numberof 

years 


Payableas 

per ScheduleI 


Aprilto 

June 


July 


August 


September 


October 


November 


December 


January 


February 


March 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


(8 ) 


(11) 


( 12 ) 


3 


3000 


2736 


2763 


2791 


2818 2845 


2873 


( 9 ) ( 10 ) 
2900 2928 
3696 3731 


2955 


2982 


4 


4000 


3487 


3522 


3557 


3592 


3626 


3661 


3766 3801 


5 


5000 


4170 


4212 


4253 


4295 


4337 


4379 


4420 


4462 


4504 


4545 


V. 


Rate of tax 


per year of 


Amount payable under OTPT if payment is made in the months 


Rs. 750 / 


Numberof 


years 


Payableasper 

ScheduleI 


ApriltoJune 


July 


August 


September 


October 


November 


December 


January 


February 


March 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 11) 


( 12 ) 


3 


2250 


2052 


2073 


2093 


2114 


2134 


2155 


2175 


2196 


2216 


2237 


4 


3000 


2615 


2641 


2667 


2693 


2720 


2746 


2772 


2798 


2824 


2850 


5 


3750 


3127 


3158 


3190 


3221 


3252 


3283 


3315 


3346 


3377 


3408 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २२ , २०१९ /फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


११ 


VI. 


Rate of tax 
per year of 
Rs . 500 / 


Amount payable under OTPT if payment is made in the months 


Numberof 

years 


Payableas 

per ScheduleI 


Aprilto 

June 


July 


August 


September 


October 


November 


December 


January 


February 


March 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 


(11) 


( 12 ) 


3 


1500 


1368 


1382 


1395 


1409 


1423 


1436 


1450 


1464 


1477 


1491 


4 


2000 


1743 


1760 


1778 


1795 


1813 


1830 


1848 


1865 


1882 


1900 


5 


2500 


2085 


2106 


2127 


2148 


2168 


2189 


2210 


2231 


2252 


2273 


BARCODE 


FORM A 


One Time Profession Tax Payment Certificate 
[Under sub - section ( 3 ) of section 8 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades , 

Callings and Employments Act , 1975 ] 


Tax Payment Certificate No. 


This is to certify that 

whose details are given below he is 
enrolled person under the Maharashtra State Tax on Professions, Trades , Callings and 
Employments Act, 1975 . 

( 1) Enrollment Number 


( 2 ) 


PAN 


( 3 ) 


Name as per PAN 


(4 ) Trade Name 


(5 ) Schedule Entry 


(6 ) 


Address 


( 7 ) 


Period covered under OTPT scheme 


- From 


To 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २२ , २०१९ / फाल्गुन ३, शके १९ ४० 


The holder of this certificate has discharged his Profession Tax liability for the 
period from -------- to --------- . After completion of this period he will be liable to pay tax , 
if applicable , as per the provisions of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, 
Callings and Employments Act , 1975 . 


Place : 


Digital Signature : 


Date : 


Designation : 


(Note. — This certificate is valid under the Maharashtra State Tax on Professions, Trades , 
Callings and Employments Act, 1975 only for the period mentioned above and for the 
payment made under the OTPT scheme by an enrolled person whose details are 
mentioned in this certificate . Tax liability for any other periods or under any other Act 
administered by the Department is not covered by this certificate . Authenticity of this 
certificate can be checked on www.mahagst.gov.in .) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. V. DIPTE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


